स्वीय सहायक/प्रशासन अधिकारी/रचना व 
कार्यपद्धती अधिकारी संवर्गातील अधिकारी 
यांची दि.०१.०१.२०२० रोजीची तात्पुरती सेवा 
ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जेएलई-०२२०/प्र.क्र.३४/तुरुंग-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ ऑक्टोंबर, २०२० 
संदर्भ :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१.१०.२०११ 
२) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे कार्यालयाचे पत्र 
क्रमांक जा.क्र./ आस्था/तात्पुरतीसेजेसू/स्वीयस/प्रअ/रवका/क-१(३)२०२०/९४० पुणे, 
दिनांक २३.०१.२०२० 


- शासन परिपत्रक - 


स्वीय सहायक/प्रशासन अधिकारी/रचना व कार्यपद्धती अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२० 
रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१.१०.२०११ मधील सूचनांनुसार तयार 
करण्यात आली आहे. 

२. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना विनंती करण्यात येते 
की स्वीय सहायक/प्रशासन अधिकारी/रचना व कार्यपद्धती अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची 
तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची त्यांनी स्वीय सहायक/प्रशासन अधिकारी/रचना व कार्यपद्धती अधिकारी या 
पदावरील अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणून त्यांचे आक्षेप/ 
त्रुटी याबाबत माहिती मागवावी. संबंधीत स्वीय सहायक/प्रशासन अधिकारी/रचना व कार्यपद्धती अधिकारी 
यांच्याकडून आक्षेप/त्रुटी प्राप्त झाल्यास त्याबाबत त्यांच्या निवेदनातील मुद्यांबाबतची माहिती आपल्या 
कार्यालयातील अभिलेख्यानुसार तपासून आपल्या अभिप्रायासह या विभागाकडे पुढील एक महिन्याच्या 
कालावधीत पाठवावी. विहित कालावधीत आक्षेप/त्रुटी प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेल्या 


अधिकाऱ्यांची माहिती/तपशील बरोबर असल्याचे गृहीत धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०२२०/प्र.क्र.३४/तुरुंग-१, 


3. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२०१००५१२४९४१३६२९ असा आहे. हे परिपत्रक डीजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Rakhi Sachin Chavan 


Rakhi Sachin DN: CN = Rakhi Sachin Chavan, C = IN, S = 
0 Maharashtra, O = Government Of 
havan beer 0 Har Den 
(राखी चव्हाण) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


१) पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
3) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग, मुंबई 
४) कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे/पश्चिम विभाग,पुणे/पुर्व विभाग, नागपूर/मध्य 
विभाग, औरंगाबाद 
यांना अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांच्यामार्फत 
५) निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएलई-०२२०/प्र.क्र.३४/तुरूंग-१ दिनांक ०५ ऑक्टोबर,२०२० चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 


कारागृह विभागातील स्वीय सहाय्यक/प्रशासन अधिकारी/रचना व कार्यपध्दती अधिकारी यांची दिनांक १.१.२०२० रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 


(वेतनश्रेणी - पीबी-२ : ९३००-३४८००-ँग्रेड पे ४४००) 


अ. | जेष्ठता | नाव प्रवर्ग- जन्मतारीख । प्रथम नियुक्तीचा मार्ग- | जेष्ठता सेवा शौक्षणिक | महाराष्ट्र 
क्र. । क्रमांक नियुक्‍तीनंतर नियुक्तीचा व | सरळसेवेने/मर्यादि | दिनांक/ निवृत्तीचा अर्हता लोकसेवा 
प्रवर्ग यापदावरील | त जेष्ठतेचा दिनांक आयोगाची 
बदलला नेमणूकीचा = | विभागीय परीक्षेद्वारे | मानीव परीक्षा 
असल्यास दिनांक नियुक्‍त दिनांक उत्तीर्ण 
त्याचा उमेदवारांचा दिनांक 
दिनांक गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 
१ |१ श्री.अ.द.वाघ हिंदू मराठा । ०१.०६.१९६५ | ०३.०३.१९९० ३१.०५.२०२३ | बी.कॉम 
(खुला) ३१.१२.२०१२ 
२ | 2 श्री. ए.एस. चव्हाण | हिंदू मराठा | ०१.०६.१९६३ | १२.०१.१९९३ ३१.०५.२०२१ | बी.कॉम 
(खुला) ३१.१२.२०१२ एलएलबी 
३ is श्री.आर.व्ही.कोष्टी | हिदू कोष्टी । ०८.०२.१९६९ | ०१.०९.२००१ २८.०२.२०२७ | एम.कॉम 
(विमाप्र) ०६.०९.२०१४ 
8 |४ श्री.एस.एम.हिगमि | हिदू लिंगायत | ०३.०६.१९६९ | ०५.०९.२००१ ३०.०६.२०२७ बी.ए. 
रे (खुला) ०६.०९.२०१४ 
५ ।५ श्री. डि.एस.मोरे | हिदू भोई १०.०१.१९७० | ०४.०९.२००१ ३१.०१.२०२८ ।बी.ए. 
भज-ब ०६.०९.२०१४ 
६ |& श्री.एन.जे.नेमण  । हिदू कुणबी | १८.०४.१९७१ | ०५.०९.२००१ ३०.०४.२०२९ | बी. कॉम 
इमाव ०१.१२.२०११ 
७ |e श्री. एस.जी.जढर | हिंदू महादेव | २९.०८.१९७४ | ३१.०८.२००१ ३१.०८.२०३२ | बी. कॉम 
कोळी ०१.१२.२०११ 
(अ.जमाती) 
८. | ८ श्री. व्ही.बी.गेडेवाड | हिदू महादेव | २८.०३.१९७७ | 03.08.2009 ३१.०३.२०३५ | एम.कॉम 
कोळी ०१.१२.२०११ 
(अ.जमाती) 


९ 18 श्री.बी.पी.चव्हाण । हिंदू महार  । 29.08.9862 | 39.02.2009 ३०.०४.२०३० | बी. कॉम 
अ.जाती ३०.०४.२०१३ 

१० | १० श्री. डी.एस.आंधळे | हिदू वंजारी | ०७.०८.१९७२ | ३१.०८.२००१ ३१.०८.२०२३ | बी.ए. 
भज-ड ०१.१२.२०११ 

११ | ११ श्री.रा.कि.दिघे मराठा २१.०४.१९७२ | ३१.०८.२००१ ३०.०४.२०३० | बी.कॉम 
खुला ३०.०४.२०१३ 

१२ | १२ श्री.अ.वा. डेरे मराठा ०१.०६.१९७१ | ०१.०९.२००१ ३१.०५.२०२९ | बी.कॉम 
खुला ३०.०४.२०१३ 

१३ | १३ श्री.सं.अ. धसे साळी विमाप्र | २३.११.१९७३ | ३०.०८.२००१ ३०.११.२०३१ | एमएससी 

३०.०४.२०१३ 

१४ | १४ श्री.य.शि.सानप वंजारी ०१.०६.१९६८ | ०१.०९.२००१ ३१.०५.२०२६ | बी.ए. 
भज-ड ३०.०४.२०१३ 

१५ । १५ श्री.नं.वि.पाटील मराठा ०२.०७.१९७२ | 02.99.2009 39.01.2030 | बी.ए 
खुला ३०.०४.२०१३ 

१६ | १६ श्री.के.ना.चव्हाण | टाकणकर १६.०९.१९६२ | २२.०६.१९८४ ३०.०९.२०२० ।१२वी 
अ.जमाती २१.०१.२०१४ उत्तीर्ण 

एकूण मंजूर पदे : २१ 

भरलेली पदे : १६ 

रिक्‍त पदे ०५ 


